नगर रचनाकार (गट-अ/राजपत्रित) पदावर 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती व पदस्थापना. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-पदोन्न-१३१९/१५१३/प्र.क्र.३६/(३)/नवि-२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- ११ सप्टेंबर, २०१९ 
वाचा : १) महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग जाहिरात क्र.१७/२०१८ 
२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.११८३/९९९८/पंधरा, दि.३०.०५.२०१९ 

प्रस्तावना :- 


नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील नगर रचनाकार (गट- 
अ/राजपत्रित) या संवर्गातील रिक्‍त पदे नामनिर्देशानाने भरण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
जा.क्र.१७/२०१८, दि.०६.०३.२०१८ अन्वये दिलेल्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने विहीत प्रक्रियेअंती 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दि.३०.०५.२०१९ च्या पत्रान्वये एकूण २६ पदांपैकी २५ पदांवर खाली 
नमूद केलेल्या उमेदवारांची गुणवत्तेच्या आधारे मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर येथे 
दाखल झालेल्या मूळ अर्ज क्र.३५८/२०१९ च्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून नियुक्तीसाठी 
मा.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शासनास शिफारस केलेली आहे. 


अ.क्र उमेदवारांचे नांव वर्गवारी शेरा 
i श्रीमती दिपाळी माणिक | SC (F) SC Female-9 
बसाखेत्रे 
(श्रीमती दिपाली महादेव सरोदे) 
२. । श्रीमती दिपाली मधुकर पाटीळ | OBC (F) Open Female-4 
३. | श्रीमती रेश्‍मा नगराज महाजन । OBC Open General-9 
४. | श्रीमती पुजा अशोक संखे NT (D) (F) Open (F)-2 
५. | श्री. सोमनाथ शांताराम केकाण | NT (>) Open General-2 
दि श्रीमती कल्याणी लक्ष्मण 086 (F) Open Female-3 
पाटील 
७. । श्रीमती पुनम राजू पंडीत OBC (F) Open Female-% 
८. श्री. कुणाल अनिल मुळे OPEN Open General-3 
९. | tt afte घिसूराम सिंघल OPEN Against Open Sports-9 
[Eee श्री पुरुषोत्तम मनोहरराव शिंदे | OPEN Against Open Sports-2 
ol १. | श्रीमती श्वेता अरुण पाटील OBC (F) Open Female-4 
१२. श्री. सर्वेश खुशाळराव चाफळे | OBC OBC General-4 
१३. श्री. रणजितसिह उद्धवराव | OBC Against OBC Sports-9 
तनपुरे 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-१३१९/१५१३/प्र.क्र.३६/(३)/नवि-२७ 


१४. | श्रीमती श्वेता गोंविदराव पवार OPEN (F) Open Female-§& 
94. | श्रीमती स्नेहल चंद्रकांत यादव | OBC (F) Open Female-(9 
१६. श्रीमती भाग्यश्री सुधाकर दुसाने OBC (F) OBC Female-49 
१७. । श्री. सुमित सुभाष मोरावकर SC SC General-9 (Backlog) 
१८. | श्रीमती भाग्यश्री शांकर | SBC (F) SBC General-9 (Backlog) 
ढवळसक 
१९. | श्री. केठाव जगन्नाथ Bre NT (C) Inter Se DT-A General-9 
20. | श्री. हर्षल विनोद गेडाम SC SC General-9 
२१. | sf}. क्रषिकेडठा विजय घाटे SC SC General-2 
२२. | श्रीमती अश्विनी दुर्वास नंदूरकर | SC (F) SC Female-2 
23. | sh. श्रीकांत ठकन प्रभुणे SC Against SC Sports-9 
२४. | श्रीमती वैशाली पुंडळीकराव | OBC (F) OBC Female-2 
गाठे 
२५. | श्रीमती स्नेहा भागवत जमादार | 81 (0) ST Female-9 


त्यानुसार उपरोक्त उमेदवारांना शासन सेवेत नगर रचना व मूल्यनिर्धारण 
संचाळनालयातीळ नगर रचनाकार (गट-ओ)(राजपत्रित)(वेतनबँड रु. १५६००-३९१००, ग्रेड वेतन 
रु.५४००/-) (सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन संरचना एस-२० : ५६१००-१७७५००) या पदावर 
नियुक्‍ती व पदस्थापना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची शिफारस तसेच त्यानुषंगाने संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांच्याकडून प्राप्त करुन घेण्यात आळेळा अहवाळ विचारात घेऊन, नगर रचना व 
मूल्यनिर्धारण संचालनालयातील नगर रचनाकार (गट-अ) (राजपत्रित) (वेतनबॅड रु. १५६००- 
३९१००, ग्रेड वेतन रु.५४००/-) (सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन संरचना एस-२० : ५६१००- 
१७७५००) या पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या खालील उमेदवारांना 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर येथे दाखल झालेल्या मूळ अर्ज क्र.३५८/२०१९ च्या 
अंतिम निकालाच्या अधीन या आदेशाद्वारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवार म्हणून 
सरळसेवेने नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. सदर उमेदवारांची नगर रचनाकार या पदावर त्यांच्या 
नांवासमोर दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव प्रवर्ग पदस्थापना 
१ २ ३ ee 
q श्रीमती दिपाली माणिक बसाखेत्रे stor. eon । सहायक संचालक, नगर रचना, 
(श्रीमती दिपाली महादेव सरोदे) औरंगाबाद शाखा 


2२8५8२० ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-१३१९/१५१३/प्र.क्र.३६/(३)/नवि-२७ 


अ.क्र. उमेदवाराचे नाव प्रवर्ग पदस्थापना 
i ee | 2 3 1 se 
२ | श्रीमती दिपाली मधुकर पाटील | इ.मा.व.(महिला) | सहायक संचालक, नगर रचना, 
नाशिक शाखा 
३ | श्रीमती रेश्‍मा नगराज महाजन ।इ.मा.व. सहायक संचालक, नगर रचना, 
NUIS, पुणे 
४ श्रीमती पुजा अशोक संखे भ.ज.(डो(महिला) | सहायक संचालक, नगर रचना, 


पालघर शाखा 


श्री. सोमनाथ शांताराम केकाण 


भ.ज.(ड) 


सहायक संचालक, नगर रचना, 
अलिबाग शाखा 


६ । श्रीमती कल्याणी लक्ष्मण पाटील | इ.मा.व.(महिला) | नगर रचनाकार वर्ग-१, मुल्यांकन 
तज्ञ, अमरावती बुलढाणा पथक, 
विभागीय आयुक्त कार्यालय, 
अमरावती 

७ श्रीमती पुनम राजू पंडीत इ.मा.व.(महिला) | नोदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक 
उपनियंत्रक, औरंगाबाद विभाग 

८ | श्री. कुणाल अनिल मुळे खुला सहसंचालक, नगर रचना, अं.क 
पुणे 

8 श्री. कपिल घिसूराम सिंघल खुला नगर रचनाकार, चंद्रपूर शाखा, 
चंद्रपूर 

| o श्री. पुरुषोत्तम मनोहरराव शिदे | खुला संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 

be q श्रीमती श्वेता अरुण पाटील इ.मा.व.(महिला) | पुणे महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण, पुणे (प्र.नि.) 

१२ | Sit. सर्वेश खुझाळराव चाफळे | इ.मा.व. नगर रचनाकार, गोंदिया 
नगरपरिषद (शा.आ.) 

१३ | श्री. रणजितसिह उद्धवराव इ.मा.व. सहायक संचालक, नगर रचना, 

तनपुरे अमरावती शाखा 

१४ | श्रीमती श्वेता गोविदराव पवार । खुला (महिला) | नगर रचनाकार, विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालय, निवाडा शाखा, पुणे 
विभाग 

१५ | श्रीमती स्नेहल चंद्रकांत यादव  । इ.मा.व.(महिला) । नगर रचनाकार वर्ग-१, मुल्यांकन 
तज्ञ, वर्धा नागपूर पथक, विभागीय 
आयुक्त कार्यालय, नागपूर 

१६ | श्रीमती भाग्यश्री सुधाकर दुसाने | इ.मा.व.(महिला) | उप संचालक, नगर रचना, विकास 
योजना विशेष घटक, अकोला 

१७ | श्री. सुमित सुभाष मोरावकर अ.जा. औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण, औरंगाबाद (प्र.नि.) 

१८ | श्रीमती भाग्यश्री शंकर ढवळसंक | वि.मा.प्र.महिला) | पुणे महानगर प्रदेश विकास 


प्राधिकरण, पुणे (प्र.नि.) 


Page 3 of ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-१३१९/१५१३/प्र.क्र.३६/(३)/नवि-२७ 


अ.क्र. उमेदवाराचे नाव प्रवर्ग पदस्थापना —"| 

q 2 3 1 eee 

१९ | ait. bara जगन्नाथ शिदे भ.ज.(क) नगर रचनाकार, जालना नगर 
परिषद, जालना (शा.आ.) 

२० | at. हर्षल विनोद गेडाम अ.जा. नगर रचनाकार नागपूर महानगर 
पालिका, नागपूर (प्र.नि) 

२१ | श्री. क्रषिकेश विजय घाटे अ.जा. सहायक संचालक, नगर रचना, 
मुल्यांकन, नागपूर 

२२ | श्रीमती अश्विनी दुर्वास नंदूरकर | अ.जा.(महिला) । नागपूर महानगर प्रदेश विकास 


प्राधिकरण, नागपूर (प्र.नि.) 


२३ | at. श्रीकांत ठकन प्रभुणे अ.जा. संचालक, नगर रचना,महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 
२४ । श्रीमती वैशाली पुंडळीकराव SALA.) | नगर रचनाकार, बुलढाणा शाखा 
गाठे 
२५ । श्रीमती स्नेहा भागवत जमादार । अ.ज.(महिला)  । नोदणी उपनिरीक्षक व मुद्रांक 
उपनियंत्रक, लातूर विभाग, लातूर 
०२. उक्त उमेदवारांची नगर रचनाकार (गट-अ) (राजपत्रित) या पदावरील नियुक्‍ती खालील 
अटी/ शर्तीच्या अधीन राहील. 
अटी व शर्ती:- 


उक्त उमेदवारांची नगर रचनाकार या पदावरील उक्त नियुक्‍ती प्रथम २ वर्षाच्या 
परिविक्षाधिन कालावधीसाठी राहील. 

उक्त उमेदवारांची नगर रचनाकार या पदावरील उक्त नियुक्ती मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, नागपूर येथे दाखल झालेल्या मूळ अर्ज क्र.३५८/२०१९ च्या अंतिम 
निकालाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१८/व्ही.आय.पी.६७/प्र.क्र.२०७/ 
कार्या.१२, दि.२८ मे, २०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार व महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 
विनियमन) नियमावली, १९८२ च्या नियम ४(२)(अ) मधील तरतूदीनुसार उक्त उमेदवारांनी 
सदर नियुक्‍ती या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत स्विकारणे बंधनकारक 
राहील. सदर विहित कालावधीत ते रुजू झाले नाहीत तर ते नोकरीची संधी गमावतील व 
त्यांचा नियुक्तीकरिता विचार करण्यात येणार नाही. यासाठी संबंधित उमेदवाराकडून 
देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही कारणांचा/ विनंतीचा विचार केला जाणार नाही. 

उक्त उमेदवारांचा शासन सेवेत वैद्यकीय तपासणी व पोलीस अहवाल यापुर्वीच घेतला 
असल्यास नव्याने तपासणी तसेच पोलीस अहवाल घेणे आवश्यक राहणार नाही. अन्यथा 
असा अहवाल आव्यक राहील. 

उक्त उमेदवारांनी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक प्रशिक्षण-२०००/ 
प्र.क्र.ई६१/ २००१/३९, दि.१९.०३.२००३ मधील तरतुदीनुसार संगणक हाताळणी 


Page 8 of ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-१३१९/१५१३/प्र.क्र.३६/(३)/नवि-२७ 
वापराबाबतचे आवश्यक प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यास एका महिन्याच्या कालावधीत 
संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र पुणे यांच्याकडे सादर करावे. 

vi. उक्त उमेदवारांची नियुक्‍ती ही सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले वैध जात प्रमाणपत्र, गोपनीय 
अहवाल, संगणक हाताळणीबाबत/वापराबाबतचे आवश्यक ते प्रमाणपत्र, विहीत साक्षांकन 
नमुन्यातील माहिती व शैक्षणिक अर्हता, लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र इ. आवश्‍यक प्रमाणपत्रांची 
सत्यासत्यता तपासण्याच्या तसेच संबंधित उमेदवार सदर पदावरील नियुक्तीच्या पात्रतेच्या 
विहीत अटींची पूर्तता करतात ही बाब तपासण्याच्या अधिनतेने राहील. 

vi. सदर उमेदवार हे सदर पदावरील नियुक्तीच्या पात्रतेच्या विहीत अटींची पूर्तता करतात 
याबाबतची पडताळणी तसेच संबंधित उमेदवारांच्या जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणी 
प्रमाणपत्र व शैक्षणिक प्रमाणपत्रांची विहीत प्राधिकरणांकडून तपासणी करण्याबाबतची 
आव्यक कार्यवाही Gash, नगररचना, पुणे यांनी करावी. 

५. उपरोक्त तक्त्यातील अ.क्र. ११, १७, १८, २० व २२ येथील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून 
काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील परिशिष्ट-तीन, नियम ४० 
(१) (२) (३) (४) व परिशिष्ट-दोन मधील अटी व शतींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


०३. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उपरोक्‍त उमेदवारांपैकी त्यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या अधिकाऱ्यांना नवीन पदावर रुजू होण्यासाठी ते सध्या धारण करीत असलेल्या पदावरुन 
कार्यमुक्त करण्याबाबतचे व नवीन पदाचा कार्यभार स्विकारण्याबाबतचे कार्यकारी आदेश तात्काळ 
निर्गमित करावेत. 

०४. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर उमेदवार रुजू झाल्यानंतर उक्त 
पदाचा कार्यभार स्विकारण्याबाबतचे कार्यकारी आदेशा तात्काळ निर्गमित करावेत. 

०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक क्रमांक २०१९०९१११७५४०३३८२५ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नांवाने नाका 
Vishnu Shripati (कयपण्याणयया” 


5.4.20=21ebe4508a75a7670415 1 2feeaa6b8f2dSbc8caf857fe02cd29ce4bb 
b772da09, 


Patil ०००० शा 
विष्णू पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति :- 
सर्व संबंधित अधिकारी यांना संचाळक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत 
प्रत-: 


१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र १/२,मुंबई/ नागपूर. 
३) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. (पत्राने). 


Page 4 of ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-१३१९/१५१३/प्र.क्र.३६/(३)/नवि-२७ 


tof 
4 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


WANA ND BY 
0, “2? (२ G&S ८४ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे स्वीय सहायक. 
मा.अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग (१) यांचे स्वीय सहायक. 

मा.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक. 

नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, निवाडा शाखा, पुणे विभाग 

संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

महानगर आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद 
महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे 

महानगर आयुक्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर. 
जिल्हाधिकारी, 
औरंगाबाद/नाशिक/पालघर/रायगड/चंद्रपूर/पुणे/गोंदिया/अमरावती/अकोला/ 
जालना/नागपूर/बुलढाणा/लातूर/कोल्हापूर 

विभागीय नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, औरंगाबाद 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/नाशिक/पालघर/रायगड/तचंद्रपूर/पुणे/गोंदिया/ 
अमरावती/अकोला/ जालना/नागपूर/बुलढाणा/लातूर/कोल्हापूर 

सर्व सह संचालक, नगररचना ---------------- 

सर्व उप संचालक, नगर रचना ------------------ 

सहायक संचालक, नगर रचना, औरंगाबाद/नाशिक/पुणे/पालघर/अलिबाग/ NUIS, 
पुणे/ अमरावती शाखा 

सहायक संचालक, नगर रचना, मुल्यांकन, नागपूर 

नोंदणी उपनिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, लातूर विभाग, लातूर 

नोदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
नगर रचनाकार, बुलढाणा/'चंद्रपूर 

मुख्याधिकारी, गोंदिया नगर परिषद, गोंदिया 

मुख्याधिकारी, जालना नगर परिषद, जालना 

मुख्याधिकारी, वर्धा नगर परिषद, वर्धा 

निवडनस्ती/नवि-२७. 


Page & of & 


